शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : बदली ३११९ /प्र.क्र ४४/प्रशा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १ ऑगस्ट, २०१९ 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम ४(४)(दोन) व कलम ४(५) 


मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ 


मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


जि.कोल्हापूर 


कोल्हापूर. 


अ. | अधिकाऱ्याचे | पदनामवसध्याचे | बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र नाव कार्यालय 
aes २ ३ Pee ee 4 
[ श्री. धनंजय गटशिक्षणाधिकारी | उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), | विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर 
लक्ष्मण चोपडे । पं.स. दक्षिण जि. प. सातारा 
सोलापूर, 
जि. सोलापूर 
२ श्री. शांताराम । उपशिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी पं.स. विनंतीनुसार Rad पदावर 
चिंधू पवार, (माध्यमिक), शिरपूर, जि. प. धुळे. 
जि. प. रायगड 
३ | श्रीमती बी.एन. | उपशिक्षणाधिकारी | सहाय्यक सचिव, म.रा. मा. | विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर 
संसारे उर्फ | (प्राथमिक), उ.मा. विभागीय शिक्षण मंडळ 
एस.डी. जि. प. सिंधुदूर्ग. । मंडळ रत्नागिरी. 
आंबेरकर, 
४ | stadt सुवर्णा | गटशिक्षणाधिकारी | सहाय्यक सचिव, म.रा. मा. व | विनंतीनुसार रिक्‍त पदावर 
शिवाजी सावंत, | पं.स. पन्हाळा, | उ.मा. विभागीय शिक्षण मंडळ 


शासन Weal क्रमांकः बदली ३११९ /प्र.क्र ४४/प्रशा-२ 


२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


2: सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८०११७४३३४३१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Ma 
DN: c=IN Of Maharasht ‘School Education and Sport: 


S a n t O 5 h B a 5 a ve 5 h Ww a r 2.5.4.20=3bfe111 eset ea d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 1b7d8 
Mamada pure sai sade ही कामी Basavestwar धट री 
(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संबंधित शिक्षण संचालक 

संबंधित विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ 
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

संबंधित शिक्षणाधिकारी 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍ताळलयामार्फत) 


AD 


AN 


०८ 
र.) >. >. ८७ ५. >. र> 4०22८ 


mo 2८ 


(८ S&S 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


